RNI No. MAHBIL / 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष २, अंक ५ ] 


शनिवार , फेब्रुवारी २७, २०१६ / फाल्गुन ८, शके १९३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ११ .०० 


असाधारण क्रमांक ११ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 
पहिला मजला, कोकण भवन, नवी मुंबई ४०० ६१४, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ 


आदेश 


क्रमांक साशा /कार्या-३/ नपा -२/ व.वि. श.म.न. पा. अनर्हता / २०१५. - वसई-विरार शहर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१५ मधील 
निवडणूक खर्चाचाहिशोब राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि रितीने देण्यात कसूर केली असल्याने खालील उमेदवारांना 
यांना मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम १० ( १ ई) अन्वयेविभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांचेकडील आदेश क्रमांक 
साशा/ कार्या-३/ नपा-२ / कावि ५६१/ २०१५, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता पालिका 
सदस्य होणेसाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविले आहे . 


पत्ता 


प्रभाग क्रमांक 


अ . क्र . 

उमेदवाराचेनाव 

( २ ) 
१ श्रीमती अमरावती बबन तिवारी 


( ३ ) 


२ श्री . प्रमोद देवतादिन सिंह 
३ श्री . संदिप कनोजिया 


४ श्री . विशाल रामकरण पांडे 


रा. विदेशी चाळ, रु. नं . १२ , पापडखिंडी रोड, फुलपाडा , 
विरार ( पू.). 
रा . गणेश धाम, वसई फाटा रोड, संतोष भूवन , नालासोपारा ( पू.) 
रा. रु. नं . १२, ३ री गल्ली , हरवटे पाडा, धानिव बाग , 
नालासोपारा (पू.). 
रा. विशाल पांडे नगर , शिवाजी विद्यामंदिर जवळ, पेल्हार रोड , 
नालासोपारा (पू.). 
रा. ए /३, भास्कर कॉम्प्लेक्स, ए. बी. सी . सो ., विजयनगर , 
नालासोपारा ( पू.). 
रा . ए /१०५, साईहरी अपा ., मराठी शाळेसमोर, तुळींज , 
नालासोपारा ( पू.). 
रा . रु . नं . २३, न्यु रुबी हाऊस , आचोळे रोड, बोहरा कॉलनी , 
नालासोपारा ( पू.). 
रा. जी / १३, ए २०१, पुष्पराज सोसा., ओमनगर , अंबाडी रोड (प.) 


५ श्री . कमळाकर भागोजी फटकरे 


६ श्री . अखिलेश विजयनाथ राजभर 


७ श्रीमती निसरीन कैजार सुवासरावाला 


८ श्री . मिथुन रमणलाल पटेल 


८५ 


भाग एक ( को .वि .पु.)-११ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २७, २०१६ / फाल्गुन ८ , शके १९३७ 


( २ ) 


( ३ ) 


९ श्रीमती कुसुम रमाकांत पंडीत 
१० श्रीमती वनिता रमेश कुवरा 
११ श्रीमती दिपा सुरेश सुर्वे 
१२ श्रीमती वनिता चंद्रकांत बनसोडे 


रा . कामण 
रा . कुवरा पाडा , सातिवली 
रा. कुवरा पाडा, सातिवली 
रा. लोखंडेपाडा , कोल्ही, कामण 


तानाजी सत्रे, 
विभागीय आयुक्त , 
कोकण विभाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


